रायगड जिल्हयातील दिघी सागरी पोलीस 
ठाणेच्या हददीत दिघी पोर्ट येथे इमिग्रेशन 
चेकपोस्ट तसेच, सदर चेकपोस्टकरीता पदे 
निर्माण करण्यास व त्यानुषंगिक येणाऱ्या आवर्ती 
आणि अनावर्ती खर्चास मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पीओएस-०४१८/प्र.क्र.१०३/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २० डिसेंबर, २०२१. 


= 
I 


१) अपर पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-अ/४७/ 
रत्नागिरी/बंदर इमिग्रेशान/११५/२०१७, दि.१०.०९.२०१८. 

२) वित्त विभागाच्या उपसमितीच्या दि.१७/१२/२०२० रोजी झालेल्या सन २०२० मधील ७ 
व्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

३) उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या दि.१३/७/२०२१ रोजी झालेल्या सन २०२१ मधील 
४ थ्या बैठकीचे कार्यवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांच्या कार्यालयाने उपरोक्‍त संदर्भ क्र.१ येथील 
दिनांक १०.०९.२०१८ रोजीचे रायगड जिल्हयातील दिघी सागरी पोलीस ठाणेच्या हद्दीत दिघी पोर्ट येथे 
इमिग्रेशान चेकपोस्ट निर्माण करण्यास, तसेच सदर चेकपोस्टकरीता ९ पदे निर्माण करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनास सादर केला आहे. 


त्यानुषंगाने उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील उपसमितीच्या दि.१७/१२/२०२० रोजी झालेल्या सन 
२०२० मधील ७ व्या बैठकीचे इतिवृत्तानुसार उपसमितीने केलेली शिफारस व संदर्भीय क्र.३ येथील 
दि.१३/७/२०२१ रोजी उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या झालेल्या सन २०२१ मधील ४ थ्या बैठकीत उच्च 
स्तरीय सचिव समितीने दिलेली मान्यता विचारात घेवून, शासनाने याप्रकरणी खालीलप्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे. 


शासन निर्णय:-. 


रायगड जिल्हयातील दिघी सागरी पोलीस ठाणेच्या हद्दीत दिघी पोर्ट येथे इमिग्रेशन चेकपोस्ट 
निर्माण करण्यास, तसेच सदर चेकपोस्टकरीता ६ पदे निर्माण करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उक्त इमिग्रेशन चेक पोस्टकरीता पुढील तक्त्यात नमूद केलेली विविध संवर्गातील एकुण ६ पदे 
निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीओएस-०४१८/प्र.क्र.१०३/पोल-३ 


अ. | पदनाम वेतनसंरचना पदसंख्या 
क्र 
१ | पोलीस उप निरीक्षक _5-१४-(रू.३८६०० - रू.१२२८००) ०२ 
2 | पोलीस हवालदार | 5-९-(रू.२६४०० - रू.८३६००) ०२ 
अधिक विशेष वेतन रू.७५०/- 
३ | पोलीस शिपाई 5-७-(रू.२१७००-६९१००), ०२ 
अधिक विशेष वेतन रू.७५०/- 
एकूण पदे ०६ 


३. उक्त इमिग्रेशन चेक पोस्टकरीता व निर्माण केलेल्या पदांकरीता येणारा आवर्ती खर्च व 
अनावर्ती खर्चाची प्रतिपुर्ती केंद्र शासनाकडून होणार असल्याच्या अटीच्या अधीन राहून मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


8, आवरयक असल्यास, हद्दनिश्चितीबाबतचा प्रस्ताव पोळीस महासंचालकांनी शासनास 
तात्काळ सादर करावा. 


५. हाझछासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.६७५/२०२१/व्यय-७ /वित्त विभाग, 
दिनांक २२/१०/२०२१ अन्वये वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२२०१७३३४२४२२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by GAIKWAD KAILAS ARJUN 


Digi 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharash 

25, 

6९ 


20=b3 1abfcb1894c4c597cc944f19a89f474e7b98a708cc03eb 


5610० -98E519306D20397D354BD181099105FOACIEFDEC, 
7D 160717 AE29C.2D2661B5275D8B9B4CFAE93893 
BE65A27853145A4C04D865CD, cn=GAIKWAD KAILAS ARJUN 


2021.12.20 17:36:38 +05'3 


(कैलास गायकवाड) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव. 
३. मा.मंत्री,गृह यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा.मंत्री,(बंदरे) यांचे खाजगी सचिव 


५. मा.राज्यमंत्री,गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव. 
६. मा.राज्यमंत्री,गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीओएस-०४१८/प्र.क्र.१०३/पोल-३ 


७. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. अपर मुख्य सचिव (परिवहन व बंदरे) मंत्रालय, मुंबई. 
१०. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. विशेष पोलीस महानिरिक्षक, कोकण परिक्षेत्र, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१३. पोलीस अधिक्षक, रायगड-अलिबाग. 

१४. जिल्हाधिकारी, रायगड. 

१५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड. 
१६. अधिदान व लेखा अधिकारी,रायगड. 

१७. जिल्हा कोषागार अधिकारी,रायगड. 

१८. उप सचिव(पोल ३),गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१९. वित्त विभाग (व्यय-७)/वित्तिय सुधारणा-१/आ.पु.क. 
२०. निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


